RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ६६ ( २ )]] 


मंगळवार , मे २८ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ७, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १५७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मे २०१ ९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 

प्रतिबंध अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सेवाप्र. २०१९/ प्र.क्र .३३/ कोषा.प्रशा.-३. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ ( २००६ चा महा.२१) मधील कलम ६ व ७ मधील 
तरतुदींनुसार दिलेल्या अधिकारानुसार आणि या अधिकारान्वये महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वी गट “ क ” व गट “टु ” च्या कर्मचाऱ्यांच्या 
संदर्भात काढलेले सर्व आदेश, अधिसूचना अधिक्रमीत करून खालील तक्त्यातील रकाना (३ ) मध्ये नमूद विभाग प्रमुख व 
प्रादेशिक विभाग प्रमुख रकाना ( ४) मध्ये नमूद कर्मचा- यांच्या बदल्यांसाठी रकाना ( २) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून अधिसूचित करण्यात येत आहे. 
बदली करण्यास सक्षम विभाग प्रमुख/प्रादेशिक 

शासकीय कर्मचाऱ्यांचा गट 
अधिकारी 


अ.क्र . 


विभाग प्रमुख 


( ३ ) 


( २ ) 
संचालक , लेखा व कोषागारे 


१ 


विभाग प्रमुख 


( ४ ) 
संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांचे अधिनस्त 
सर्व गट - क चे कर्मचारी. 
संचालनालय , स्थानिक निधी लेखापरीक्षा यांचे 
अधिनस्त सर्व गट - क चे कर्मचारी. 


२ 


विभाग प्रमुख 


संचालक , स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा, नवी मुंबई. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१५७–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे २८, २०१ ९ / ज्येष्ठ ७, 


शके १ ९ ४१ 


अ.क्र . 


बदली करण्यास सक्षम 

अधिकारी 


विभाग प्रमुख/प्रादेशिक 


शासकीय कर्मचाऱ्यांचा गट 


विभाग प्रमुख 


( १ ) 


( ३ ) 
प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


३ 


( २ ) 
विभागीय सह संचालक , 
लेखा व कोषागारे . 
विभागीय सह संचालक , 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा. 
अधिदान व लेखाअधिकारी 


४ 


प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


( ४ ) 
त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील लेखा व कोषागारे 
मधील सर्व गट- ड चे कर्मचारी . 
त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा मधील सर्व गट- ड चे कर्मचारी. 
त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील अधिदान व लेखा 
कार्यालयातील सर्व गट - ड चे कर्मचारी. 


५ 


प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शुभांगी शेठ , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मे २८ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ७, 


शके १ ९ ४१ 


لله 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 27th May 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN 

DISCHARGE OF OFFICIAL DUTIES ACT , 2005. 


No. Sevapra - 2019 /CR No.33/Kosha(prasha-3 ).— In exercise of the powers conferred by section 6 


and 7 of the Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in 


Discharge Of Official Duties Act, 2005 (Maha XXI of 2006 ), and in supersession of all earlier orders , 


instruments or notifications Regarding group C & group D employees issued in this behalf, the 


Government of Maharashtra hereby , publishes the list of the Heads of Department and Regional 


Heads of Department mentioned in column (3 ) of the Schedule appended hereto , and notify the 


competent Authorities mentioned in column (2 ), who shall be Competent to make transfer of 


Government Servants mentioned in column (4 ), for the purposes of said Act. 


Schedule 


Sr.No. 


Competent Authority to 


Head of Department / 


Group of Government Servants 


make Transfer 


Regional Head of office 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


1 


Director, Account and 


Head of Department 


All Group " C " Government 


Treasuries . 


Servants ofDirectorate of 


Accounts and Treasuries within 


their jurisdiction . 


2 


Director, Local Fund 


Head of Department 


All Group " C " Government 


Servants of Directorate of Local 


Fund within their jurisdiction . 


3 


Regional Joint Directors , Regional Head of 


All Group " D " Government 


Accounts and Treasuries Department. 


Servants of Directorate of 


in the State . 


Accounts and Treasuries within 


their jurisdiction . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , 


मे 


२८ , २०१ ९ / ज्येष्ठ ७, शके १ ९ ४१ 


Sr.No. 


Competent Authority to 


Group ofGovernment Servants 


Head of Department / 
Regional Head of office 


make Transfer 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


4 


All Group " D " Government 


Regional Joint Directors , Regional Head of 
LocalFund in the State . Department 


Servants of Directorate of Local 


Fund within their jurisdiction . 


5 


Pay and Accounts Officer Regional Head of 


All Group " D " Government 
Servants of Pay and Accounts 


Department. 


Office within their jurisdiction . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SHUBHANGI SHETH , 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


